महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 
मोजे हिंगणगाव, ता. Had महांकाळ, जि. सांगली 


या गावास तंटामुक्‍त गांब पुरस्कार रकमेतून ट्रॅक्‍टर व 
ट्रॉली खरेदी करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमुगा १०११/२७१/प्र.क्र.४५/२०११/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : २० जुलै, २०११. 


वाचा :- ९) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.तंमुगा/१००८/प्र.क्र.४३/२००८/पोल-१५, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.तंमुगा १००९/प्र.क्र.४९/२००९/पोल-१५, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २००९. 
३) सरपंच व ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालय, हिंगणगाव, ता. कवठे महांकाळ, 
जि. सांगली यांचे दि. ११/३/२०११ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- गाव पातळीवर छोटया छोटया कारणावरुन निर्माण होणाऱ्या तंटयांचे पर्यबसन मोठया 
तंटयात होऊ नये, वादात मत्ता अडकून पडून त्यांतून आर्थिक नुकसान होऊ नये, कुटुंबाची, समाजाची, व 
गावाची शांतात धोक्यात येऊ नये यादृष्टीने गावात तंटे निर्माण होणार नाहीत ब अस्तित्वात असलेले तंटे 
लोकसहभागातून सामोपचाराने आणि आवश्यक तेथे प्रशासनाची मदत घेवून सोडविण्याची व्यवस्था निर्माण 
व्हावी याकरीता दि. १५ ऑगस्ट, २००७ पासून राज्यात "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम" सुरु 
करण्यात आली असून महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीमेच्या व पुरस्कार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
संदभीत दि. १४/८/२००८ चा सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भीत 
क्रमांक २ येथील आदेशान्वये मोहीमेअंतर्गत सन २००८-०९ मधील महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव 
पुरस्कारासाठी पात्र गावांची यादी घोषित करण्यात आलेली आहे. 


२. उपरोक्त दि. १४ ऑगस्ट, २००८ च्या निर्णयातील विहित निकष पुर्ण करुन मौजे हिंगणगाव, ता. 
HAS महांकाळ, जि. सांगली हे ४७८५ इतक्या लोकसंख्येचे गांव मोहीमेअंतर्गत सन २००८-०९ या वर्षात 
पुरस्कारास पात्र ठरुन या गावास रु. ५ लाख इतक्या रकमेचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. मोजे हिंगणगाव 
हे मोठे Ma असून येथे मोठया प्रमाणावर कचरा जमतो. या गावातील ड्रेनेज सफाई व कचरा विल्हेबाटीसाठी 
भाडयाने ट्रॅक्‍टर घेवून कचरा गावापासून दूर नेण्यासाठी खर्च करावा लागतो. तसेच गाबातील रोजच्या रोज 
झाडलोट करुन कचरा वाहतूक करुन त्याची विल्हेबाट लावावी लागते. या कामासाठी भाडयाने ट्रॅक्‍टर 
लावून कचरा SATA लागत असल्यामुळे ब त्यासाठी बऱ्याच मोठया प्रमाणावर खर्च करावा लागत 
असल्यामूळे मौजे हिंगणगाव ग्रामस्थांनी दिनांक १ जुलै, २०१० रोजी ग्रामसभा घेऊन महात्मा गांधी तंटामुक्त 
गाव पुरस्कार रकमेतून एक ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ट्रॅक्‍टर खरेदीस 


D:\POL-15\POL -15\2011\CR 45.lwp 3 


मान्यता देण्याची विनंती सरपंच व ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालय, हिंगणगाव, ता. Had महांकाळ, 
जि. सांगली यांनी केली आहे. 


३. सरपंच व ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालय, हिंगणगाव, ता. कबठे महांकाळ, जि. सांगली यांची 
विनंती व मौजे हिंगणगाव ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेऊन ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली खरेदीचा केलेला ठराव लक्षांत घेवून 
सदर ग्रामपंचायतीस या विभागाच्या दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ च्या आदेशाने विहित केलेले निकष शिथिल 
करुन व याचे पूर्वोदाहरण म्हणून मागणी करता येणार नाही या अधिनतेने पुरस्कार रकमेतून एक ट्रॅक्‍टर व 
ट्रॉली खरेदी करण्यास व त्यासाठी पुरस्काराची संपूर्ण रक्‍कम रुपये ५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्त) 
वापरण्यास या आदेशान्वये खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदरचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटबर टाकण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २०११०७२०११५६५९००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( वि. पो. थोरात ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

महालेखापाल-१ (ले व अ/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई, 

विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे, 

परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर, 

जिल्हाधिकारी, सांगली, 

पोलीस अधीक्षक, सांगली, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प., सांगली, 

जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 

सरपंच/ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालय, मौजे हिंगणगाव, ता. Has महांकाळ, जि. सांगली, 
अध्यक्ष, महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव समिती, मौजे हिंगणगाव, ता. कवठे महांकाळ, जि. सांगली, 
निवडनस्ती, पोल-१५. 


KREKKK 


